कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक 
कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची 


तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.३३ /१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १४ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीसीएस २८८६/२२/८६/१४-ब, दि.११ मार्च १९९१ 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही - २०१६/प्र.क्र.२८१/१२ 
दिनांक २१ जून, २०२१ 
३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. कअनि-११२०/प्र.क्र.१९/१४-ब, 
दिनांक ०९ जुले २०२१ 
शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेतील नियम २(ड) अनुसार संदर्भ क्र.३ येथील 
दि.०९.०७.२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दिनांक 09.09.2029 पर्यंत जे सहायक 
कक्ष अधिकारी सातत्याने सहायक कक्ष अधिकारी पदावर गुणोत्तरानुसार (ज्या सहायक कक्ष अधिकारी 
यांनी त्यांची मूळ ज्येष्ठता गमाविली असेल त्यांच्या बाबतीत त्यांना मिळत असलेल्या ज्येष्ठतेच्या सुधारित 
दिनांकापासून) ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ नियमित नेमणूक/पदोन्नतीने काम करीत आहेत व ज्यांनी कक्ष 
अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण Host आहे किंवा ज्यांना 
सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे, अशा पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून ती या 
परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 
३. सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार ३०% जागांवर पदोन्नती कोट्यातून 
पात्र लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येते. त्यानुसार लिपिक- 
टंकळेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लिपिक- 
टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची कार्यवाही जस-जशी पूर्ण 
करण्यात येईल, त्यानुसार पदोन्नत कोट्यातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा ज्येष्ठता सूचीत उचित 
स्थानी समावेश करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.३३/१४-ब 


४. दिनांक ०१.०१.२०२१ च्या ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट होणाऱ्या सोबत जोडलेल्या यादीतील 
अ.क्र.१ ते ४१ येथील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा समावेश दिनांक 09.09.2020 रोजीच्या अंतरिम 
सामायिक ज्येष्ठतासूचीतील ज्येष्ठता क्रमांकानुसार त्या - त्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 

५. ज्येष्ठता गमाविलेल्या ज्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सध्या निश्चित करणे शक्य नाही 
अज्ञा सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची नावे ज्येष्ठतासूचीच्या खाली स्वतंत्र तक्त्यात दर्शविण्यात आलेली 
आहेत. सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या नावाचा समावेड त्यांच्या 
ज्येष्ठतेनुसार त्या-त्या वर्षाच्या ज्येष्ठतासूचीत करण्यात येईल. 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत 
काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांनी दिनांक 39.03.2022 
पर्यंत आपल्या विभागास निवेदन सादर करावे त्या दिनांकानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला 
जाणार नाही अशा सूचना त्यांना द्याव्यात. त्याप्रमाणे दिनांक 39.03.2022 पर्यंत प्राप्त झालेल्या 
निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधित विभागांनी संबंधितांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेखावरून 
तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह सामान्य प्रशासन विभागाला दिनांक ०५.०४.२०२२ पर्यंत कळवाव्यात, 
म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. दिनांक 
०५.०४.२०२२ पर्यंत कोणतीही माहिती न आल्यास विभागातील संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही, असे 
गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 

७. कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ 
रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त सामायिक ज्येष्ठता सूची, मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 
२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

८. सदर ज्येष्ठतासूची मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्रमांक ८६२/२०१६ च्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

९. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन 
प्राप्त करुन घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध 
करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.३३/१४-ब 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१४१७१४५७०२०७ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


GAJANAN DN; CN = GAIANAN BHIMRAG GURAY, C= I 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
BHIMRAO GURAV sonmistrstion oeearruenr 
(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि ११२२/प्र.क्र.३३/१४-ब, दिनांक १४.०३.२०२२ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक/ | नियुक्तीचा | गुक्र | वर्षे | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२०२१ प्रवर्ग ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 
a 2 3 ee | 4 & [७ | é ९ | 280 | zw १ १२ १३ |. १४ | १५ 
} 3 | ४२८-अ श्री ।हि.सा.पेडणेकर पवसांक a खुला ३१.०१.१९६१ ०२.०९.२००९ Walaa 02.08.2008 39.09.2098 से.नि. ज्ये.दि.बदल Ye 
2 ४२९-अ श्रीमती |क.वि.पवार जलसंपदा [_-____| खुला ०३.०९.१९६२ ०२.०१.२०१० Walaa 02.04.2090 30.08.2020 त.प.क.अ. ज्ये.दि.बदल सूट 
३ ४४७-अ श्रीमती ।क.मा.ढमाले पापुवस्ववि | =| खुला ०७.०६.१९६५ ०१.०६.२०१० Walaa 09.08.2090 30.08.2023 Ye 
8 ४४७-ब श्रीमती |ज्यो.प्र.कावळे मवववि b= ae 24 अजा ५.१२.१९६२ ०१.०६.२०१० Walaa 09.08.2090 39.92.2020 a. ज्ये.दि.बदल सूट 
रि ४५२-अ श्री ।प्र.र.पुनसे मवववि भज (क) भज (क) २८.०६.१९७१ ०१.०७.२०१० Walaa 049.019.2040 ३०.०६.२०२९ Re gee Ye 
& ४५२-ब श्रीमती |प्रा.र.गुळेकर सपवववि खुला खुला ०३.०१.१९६१ ०१.०९.२०१० Walaa ०१.०९.२०१० ३१.०१.२०१९ सेनि Re ges सूट 
Pes | ४५२-क श्री ।शा.गो.गायतोंडे वित्त खुला खुला ३.०७.१९६३ ०१.०९.२०१० Walaa 09.08.2090 349.019.2029 त.प.क.अ. Re gee सूट 
८ ४५२-ड श्रीमती |नि.कि.मोमाया साप्रवि |. = Se = :)) खुला ०६.०७.१९६४ ०१.१०.२०१० Walaa 09.90.2090 349.019.2022 Ye 
९ ५९१-अ श्री |अ.पं.इप्पर मवववि खुला भज (ड) ०७.०६.१९८२ ०१.०६.२०११ ससेवा २ २००९ ०१.०६.२०११ ३०.०६.२०४० उ. रुजू 
} 2 | {00-8 श्रीमती ।|प्रा.प्रशिरधनकर जलसंपदा [_-____| इमाव १.०३.१९६५ ०१.०९.२०११ पदोन्नत ०१.०९.२०११ ३१.०३.२०२३ सूट 
|__११__| ६५२-अ श्री तुळ. उऊवक अजा अजा २०.११.१९७४ १५.१२.२०११ मविप ३७ | २०११ ०८.११.२०११ ३०.११.२०३२ 
२ ७०७-अ | श्रीमती ।स्ने.वि.जाधव मवववि अजा अजा ०७.११.१९८४ ०५.०९.२०१२ ससेवा १२८ | २०११ २२.०८.२०१२ ३०.११.२०४२ 
३ ७३१-अ श्रीमती |र.अ.नाईक उउवक खुला ९.०६.१९६६ ०२.१२.२०१२ Walaa 02.92.2092 30.08 2028 Ye 
8 939-4 श्रीमती |रा.वि.चव्हाण साप्रवि [_-____| खुला ८.०७.१९६५ ०१.०१.२०१३ Walaa 09.09.2093 39.09.2023 Ye 
प्‌ ७३३-अ श्रीमती न.सु.मां | साबांवे | q खुला इमाव २८.०२.१९६९ २०.०४.२०१३ मविप ३ २०१२ २६.०२.२०१३ २८.०२.२०२७ सूट 
& ७५३-अ श्री प्र.रा.कोपार्ड मववावि खुला खुला ०७.०८.१९७४ २६.०२.२०१३ मविप २७ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०८.२०३२ 
[__१७ | ७६७-अ श्री |विविघाडगे ह₹[ईइॅ___| घाडगे | साबांवे | ब अजा अजा ०८.०६.१९८२ २६.०२.२०१३ मविप Be 2092 २६.०२.२०१३ ३०.०६.२०४० 
८ ७९७-अ श्रीमती |र.रा.तळेकर जलसंपदा खुला खुला ०४.०२.१९७४ ०२.०५.२०१४ मविप १५ २०१३ ०२.०५.२०१४ २९.०२.२०३२ 
९ ७९८-अ | श्रीमती |रो.रा.सकपाळ विवन्यावि खुला खुला २६.११.१९७२ ०२.०५.२०१४ मविप १९ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३०.११.२०३० 
२० ७९९-अ श्रीमती ।|सु.रा.सकपाळ साप्रवि खुला खुला ०३.०३.१९७१ ०२.०५.२०१४ मविप २३ २०१३ ०२.०५.२०१४ 39.03.2028 
24 ७९९-ब श्री |सु.स.रेवाळे विवि खुला खुला ०५.०४.१९७८ ०२.०५.२०१४ मविप २४ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३०.०४.२०३६ 
२२ ७९९-क | श्रीमती ।प्र.श.कडू सान्यावविसवि खुला खुला २६.०२.१९७१ ०८.०५.२०१४ मविप २७ २०१३ ०२.०५.२०१४ २८.०२.२०२९ 
२३ ७९९-ड श्री ।उ.ल.हिलेकर अनापुवग्रासंवि खुला इमाव २९.०८.१९७४ ०२.०५.२०१४ मविप २९ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.०८.२०३२ 
२४ ७९९-इ श्री |शा.पुंयेवले शाशिवक्रीवि खुला खुला ०७.१०.१९७० ०२.०५.२०१४ मविप ३२ २०१३ ०२.०५.२०१४ 3३१.१०.२०२८ 
२५ ७९९-फ श्री ।स.सु.राणे Dic! खुला खुला ३१.१०.१९७३ ०२.०५.२०१४ मविप ३५ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.१०.२०३१ 
२६ ७९९-ग श्रीमती |$या.गो.मोडकर कृषिपदुम विमाप्र विमाप्र २.०१.१९७० ९.०५.२०१४ मविप ३८ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.०१.२०२८ 
२७ ७९९-ह श्रीमती |उ.अ.दळवी पवसांकावि अजा अजा ५.०८.१९७४ ०९.०५.२०१४ मविप ४२ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.०८.२०३२ 
२८ ८००-अ श्री ।वि.रा.कोकरे ग्राविवजसंवि भज (क) भज (क) २४.१०.१९८२ ०२.०५.२०१४ मविप ४९ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.१०.२०४० 
२९ ८००-ब श्री ।नि.वि.निबाळकर साप्रवि खुला खुला २.०७.१९८६ २.०५.२०१४ ससेवा Ew 2093 ०६.०५.२०१४ ३१.०७.२०४४ 
३० ८०५-अ श्री ।|को.सु.राणे अनापुवग्रासंवि खुला खुला २६.०६.१९८५ ०२.०६.२०१४ ससेवा १३ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३०.०६.२०४३ 
३१ ८०५-ब श्री ।|स.शौ.सुतार सान्यावविसवि इमाव इमाव ०८.०६.१९८४ ९.०५.२०१४ ससेवा १४ | २०१३ ०६.०५.२०१४ ३०.०६.२०४२ 
३२ ८०६-अ श्री ।नि.श्री.कामेरकर साआवि खुला खुला ७.०१.१९९१ ०२.०६.२०१४ ससेवा [१७ | २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०१.२०४९ 
३३ ८२२-अ श्री अ.रा.आतकड नविवि इमाव इमाव २०.०६.१९९१ २६.०५.२०१४ ससेवा So २०१३ ०७.०५.२०१४ ३०.०६.२०४९ 
३४ ८२३-अ श्रीमती |सु.वि.तळेकर विवन्यावि खुला खुला ०१.०६.१९८७ ५.०५.२०१४ ससेवा ६१ २०१३ ०७.०५.२०१४ ३१.०५.२०४५ 
३५ ८२५-अ श्री ।अ.म.कुमेरिये अनापुवग्रासंवि इमाव इमाव ०९.०८.१९८९ ०२.०६.२०१४ ससेवा a 2093 09.04.2098 39.02.2080 
३६ ८४२-अ श्री ।अ.प्र.कोपुलवार जलसंपदा भज(ब) भज (बो ०१.०३.१९८९ २१.०५.२०१४ ससेवा ९५ २०१३ ०९.०५.२०१४ २८.०२.२०४७ 
३७ ८४५-अ श्रीमती ।म.वि.गोंधळी विवि इमाव इमाव ०३.११.१९८६ ०७.०६.२०१४ ससेवा १०३ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.११.२०४४ 


01.01.2021 तात्पुरती अतिरिक्‍त 


अ.क्र. | ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक/ | नियुक्तीचा | qe | वर्षे | ज्येष्ठता दिनांक/ | dame | | अमभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२०२१ प्रवर्ग ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 
ra | [७ | ८ ९ | | } 99 | १ १२ १३ |. १४ | १५ 
३८ प्र.बा.राठोड जलसंपदा विजा(अ) विजा (अ) ०१.०६.१९८३ ०३.०६.२०१४ ससेवा १०५ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३१.०५.२०४१ 
३९ न.आ.कदम साबांवि खुला-मूकबधीर ०५.०६.१९८० २६.०५.२०१४ ०९.०५.२०१४ ३०.०६.२०३८ 
go प.र.बोतावार अज ११.१२.१९८६ ०३.०६.२०१४ ससेवा |_११७ | १७ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३१.१२.२०४४ 
४१ हे.त्र्यं.महाले ११.०३.१९८७ १९.०५.२०१४ ०९.०५.२०१४ ३१.०३.२०४५ 
XS. ।उशीरा उत्तीर्ण (विहित संधींनंतर उत्तीणी तदर्थ पदोन्नत कक्ष अधिकारी ससेवा ।सरळसेवा वि.प. क.अ. पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षा 
खालील सहायक कक्ष अधिकारी यांनी संबंधित पदावरील ज्येष्ठता गमावली असल्याने त्यांची सेवाज्येष्ठता सध्या निश्चित करता येत नाही. 
अ.क्र. | ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्ती” । नियुक्तीचा गुक्र वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२१ प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 
} a | ८ ९ | a | } 99 | १ १२ १३ |. १४ | १५ 
tr प्रा.र.पाटील (प्रा.प्र.चौगुले) २५.०३.१९८८ २६.०५.२०१४ ससेवा ८४ २०१३ ७ ३१.०३.२०४६ से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
२ सं.नि.बोडखे ०१.०६.१९७३ ०४.१२.२०१० मविप ९३ २००९ ३१.०५.२०३१ प.उ.उ ज्ये.गमावली 
३ १७.१०.१९८३ ०६.०८.२०११ ससेवा ७ ३१.१०.२०४१ से.प्र.पव ज्ये.गमावली 
.प.उ.उ. 
g 98.02.9822 08.99.2099 @ २९.०२.२०४० प.उ.उ ज्ये.गमावली 
4 सा.अ.लोहकरे (सा.गं.मडके) ०६.०७.१९८२ ०७.०५.२०११ ७ ३१.०७.२०४० से.प्र.पव ज्ये.गमावली 
ज्येष्ठता अनिश्चित BART VY मविप | waited विभागीय परीक्षा से.प्र.प. स.क.अ. सेवा प्रवेशा परीक्षा 
उशीरा उत्तीर्ण ससेवा ।सरळसेवा वि.प. क.अ. पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षा 
सेनि |।सेवानिवृत्त स्वेसेनि स्वेच्छा सेवानिवृत्त गु.क्र. | गुणवत्ता क्रमांक 


01.01.2021 तात्पुरती अतिरिक्‍त 


